वरिष्ठ भूवैज्ञानिक व सहायक भू-वैज्ञानिक संवर्गाच्या 
दिनांक ०१.०१.२०२१ च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या 
प्रसिध्द करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक: ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४०/२०२१)/आ(वर्ग-२) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १७ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा:- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२, 
दिनांक २१.१०.२०११. 


-: परिपत्रक :- 


जलसंपदा विभागातील वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक व सहायक भू-वैज्ञानिक या संवर्गाच्या दिनांक 
०१.०१.२०२१ च्या तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या संदर्भाधिन शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या सुचनांनुसार 
सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट- अ व परिशिष्ट - ब अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहेत. 


२. सदरहू तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या तयार करताना मुख्यत्वेकरून महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे 
विनियमन) नियमावली, १९८२ मधील तरतूदींचा अवलंब करण्यात आला आहे. 


३. अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक व अधीक्षक अभियंता, कोयना 
संकल्पचित्र मंडळ, पुणे यांनी सदर ज्येष्ठतासूच्या सर्व वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक व सहायक भू-वैज्ञानिक 
(रजेवर/प्रतिनियुकक्‍्तीवर असलेल्या अधिकाऱ्यांसह) यांच्या निदर्शनास आणाव्यात. तसेच सदर 
ज्येष्ठतासूच्यांमध्ये काही वास्तविक चुका/त्रुटी आढळल्यास त्या, हे परिपत्रक निर्गमित झाल्याच्या 
दिनांकापासून पंधरा दिवसांच्या आत लेखी स्वरुपात विहीत मार्गाने शासनाच्या निदर्शनास न आणल्यास 
त्याबाबत आपले काही आक्षेप नाहीत, असे समजून वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक व सहायक भू-वैज्ञानिक संवर्गाच्या 
उक्त तात्पुरत्या ज्येष्ठतासूच्या अंतिम करण्यात येतील. 

छ. हे शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२११११७१७४४४६६०२७ असा आहे. हे 
शासन परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by BAPUSAHEB R SONAWANE 


BAPUSAHEB R GR era ber an 
SONAWANE वडाप 0000000500 
(बा.रा.सोनवणे) 
सोबत-परिशिष्ट-अव ब अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत- 
१. सचिव (लाक्षेवि/सचिव (प्रकल्प समन्वय), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहायक 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४०/२०२१)/आ(वर्ग-२) 


२. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे) 

३. महासंचालक, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था, नाशिक 

४. सह सचिव (सेवा), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. उप सचिव (प्रशासन), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. सर्व मुख्य अभियंते तथा सह सचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. अधीक्षक अभियंता, मध्यवर्ती संकल्पचित्र संघटना, नाशिक 

८. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 

९. कार्यासने:- आ(वर्ग-१/आ(संनि)/गोपनीय शाखा, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
qo, आ(वर्ग-२) कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


PERT BROS क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४०/२०२१/आ(वर्ग-२), दिनांक १७नोव्हेंबर २०२१चेसहपत्र = = — | परिपत्रक क्रमांक :- ज्येष्ठता-२०२१/प्र.क्र.२४०/२०२१/आ(वर्ग-२), दिनांक १७ नोव्हेंबर, 2029 चे सहपत्र 
Po "वरिष्ठ भू-वैज्ञानिक" या संवर्गाची Godage VM 


ज्येष्ठता दिनांक 
अधिकाऱ्यांचे नांव जात प्रवर्ग जन्मदिनांक / ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 


दिनांक शैक्षणिक अर्हता 


३ ८ ९ | 9 | 


एम.एस.सी. 
(भूशास्त्र) 


श्री. सुनलि रामचंद्र जाधव अ.जा. २२/०४/१९६४ २५/०५/२०१५ । ३०/०४/२०२२ 


ज्येष्ठता दिनांक 
अधिकाऱ्यांचे नांव जात प्रवर्ग / ज्येष्ठतेचा 
मानीव दिनांक 


सेवानिवृत्तीचा 


एम.एस.सी. पदोन्नत 


. सुनिल रामचंद्र जाधव अ.जा. २२/०४/१९६४ | २१/०७/२००९ २१/०७/२००९ | ३०/०४/२०२२ oe 
(भूशास्त्र) दिनांक २५-०५-२०१५ 


Pree एम.एस.सी. 
श्री. गौतम मनोरंजन रे ०७/०६/१९६१ | १०/०४/२०१२ १०/०४/२०१२ | ३०/०६/२०१९ exp सेवानिवृत्त 


बी.एस.सी. 


श्री. सुधीर रामराव साले ०१/०२/१९६५ | १०/०४/२०१२ i eae a (भूशास्त्र) 


श्री. किशोर गणेशा भोंगाडे (इमाव) १५/०२/१९६० | ०७/०३/२०१३ ०७/०३/२०१३ | २८/०२/२०१८ | एम.एस.सी. 


